मागणी क्र. सी-०७ २४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, 
उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग (२४०६ 
८५२४) (अनिवार्य) लेखाशिर्षांतर्गत ११- देशांतर्गत 
प्रवास खर्च या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध असणारा निधी 
१४- भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.३६/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२३ 


वाचा : १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र. कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.०२(भाग-३)/ ५१५/२०२२-२३, दि.२१.०३.२०२३. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 
दि.०८.०२.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ करीता मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्र. सी-०७-२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, 
राज्यस्तरीय अनिवार्य योजना (२४०६ ८५२४) अंतर्गत १४- भाडेपट्टी व कर या उदोष्टांतर्गत 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी अपुरा पडत आहे. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
त्यांच्या क्र.१ येथील पत्रान्वये मागणी क्र. सी-०७ २४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, उप संचालक, 
सामाजिक वनीकरण विभाग (२४०६ ८५२४) (अनिवार्य) लेखाशिर्षांतर्गत ११- देझ्ांतर्गत प्रवास खर्च या 
उद्दीष्टाखाळी उपलब्ध असणारा रु.७५.०० लक्ष इतका निधी १४- भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टाखाली 
पुनर्वितरण करून मिळणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


त्या अनुषंगाने २४०६ ८५२४ लेखाशिर्षाअतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या अंतर्गत उपलब्ध 
असलेल्या निधीपैकी रु.७५.०० लक्ष इतका निधी १४- भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरण 
करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचा 
प्रस्ताव तसेच वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकांन्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेता, 
सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मागणी क्र. सी-०७ २४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, उप संचालक, 


शासन आदेशा क्रमांकः एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.३६/फ-२ 


सामाजिक वनीकरण विभाग (२४०६ ८५२४) (अनिवार्य) लेखाशिर्षांतर्गत ११- देझ्ांतर्गत प्रवास खर्च या 
उद्दीष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी रु.७५.०० लक्ष इतका निधी १४- भाडेपट्टी व कर या 
उद्दीष्टाखाली पुढील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे पुनर्वितरण करण्यास व बीम्स्‌ (BEAMS) प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करण्यास या शासन आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


(रक्‍कम लाखात) 
अ. । मुख्यलेखाशिर्ष | सविस्तर शीर्ष । अर्थसंकल्पित| सुधारीत खर्च | शिल्लक । पुनर्वितरणा 
क्र. तरतूद अंदाजानुसार | झालेला | निधी | करिता 
उपलब्ध असलेला | निधी | (५-६ | प्रस्तावित 
व वितरीत निधी निधी 
| | 2 3 | 8 | 4 & | 6 | ८ 
१ (२४०६ ८५२४) ११- देशांतर्गत | ४००.०० २८०.०० ८०.१६ | १९९.८४ | (- ७५.०० 
उप संचालक, | प्रवास खर्च 
सामाजिक १४- भाडेपट्टी व | ४२.१९ ४०.०० ३९.९७ | ०.०३ | (+ ७५.०० 
वनीकरण विभाग | कर 


२. पुनर्वितरणाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. 
त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत आहे, याची खातरजमा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर 
निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. सदर शासन आदेश, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५६/व्यय-१०, दि.२४.०३.२०२३ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग 
पहिला, उपविभाग-३, अनु. क्र.३, परिच्छेद १६६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१८२३३०१७१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


SUNIL PANDURANG ® 


PANDHARE सुर्बिल oe 
(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने), 


महसूल व वन विभाग 


१154६, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने 


मत :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.३६/फ-२ 


२ 


) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म.रा.नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ पुणे. 
६  वित्तविभाग, व्यय-१० कार्यासन मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


AN 


x x 


(9 नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 

८) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 

१०) ब-१कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


